मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
कांदळवन संरक्षण व उपजिवीका निर्माण योजना 
(२४०६ ए२२९) (अनिवार्य) अंतर्गत बचत होणारा 
अर्थसंकल्पीत निधी मागणी क्र. सी- ०७-२४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, शासकीय अभिकरणाकडून 
समुपयोजन (बांबू) (२४०६ ०४९९) (अनिवार्य) या 
योजनेअंतर्गत ०२- मजूरी या उदीष्टाखाली 
पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३५/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०२(भाग-३)/ ५१०/२०२२-२३, दि.२०.०३.२०२३. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ करीता मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (बांबु) (२४०६ ०४९९) (अनिवार्य) या योजनेतील ०२ मजूरी या 
उद्दीष्टामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आळेला निधी अपुरा पडत आहे. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
त्यांच्या क्र.१ येथील पत्रान्वये मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय 
वनीकरण आणि वन्यजीव ११०, वन्यजीवन संरक्षण (००) (२७) कांदळवन संरक्षण व उपजिवीका 
निर्माण योजना (२४०६ ए२२९) (अनिवार्य) अंतर्गत बचत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीत निधीपैकी रु.७.०० 
कोटी इतका निधी (०२ मजूरी रु.३.०० कोटी, २१- पुरवठा व सामग्री - रु.१.०० कोटी व ५० इतर खर्च 
रु. ३.०० कोटी) मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी- ०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०५, वनोत्पादन 
(०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (०१) (०५) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (बांबू) 
(२४०६ ०४९९) (अनिवार्य) या योजनेतील ०२ मजूरी या उद्दीष्टामध्ये पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध 
करून देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र .क्र.३५/फ-२ 


त्या अनुषंगाने कांदळवन संरक्षण व उपजिवीका निर्माण योजना (२४०६ ए२२९) या लेखाक्रिर्षा 
अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी रु.७.०० कोटी (रु.७०० लक्ष) इतका निधी शासकीय 
अभिकरणाकडून समुपयोजन (Fig) (२४०६ ०४९९) (अनिवार्य) अंतर्गत असलेले सविस्तर शिर्ष ०२- 
मजूरी अंतर्गत पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचा 
प्रस्ताव तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकांन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेता, सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय 
वनीकरण आणि वन्यजीव ११०, वन्यजीवन संरक्षण (००) (२७ कांदळवन संरक्षण व उपजिवीका 
निर्माण योजना (२४०६ ए२२९) (अनिवार्य) अंतर्गत बचत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीत निधीमधून मुख्य 
लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी- ०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०५, वनोत्पादन (०१) शासकीय 
अभिकरणाकडून समुपयोजन (०१) (०५) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन (बांबू) (२४०६ ०४९९) 
(अनिवार्य) या योजनेतील ०२ मजूरी या उददौष्टामध्ये पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करण्यास व FRY (BEAMS) प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या 
मर्यादेत खर्च करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रक्‍कम लाखात) 
अ लेखाशिर्ष उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित| सुधारीत खर्च | शिल्लक 'पुनवितरणाने 
क्र. तरतूद अंदाजानुसार | झालेला । निधी | वितरीत 
उपलब्ध असलेला | निधी । (५-६) करण्यात येत 
व वितरीत निधी असलेला 
निधी 
हि २ ३ बिड 4 ६ | ७ | ८ 
१. | कांदळवन संरक्षण व | ०२- मजूरी ५०३.५० ५०३.५० ११७.२५ | ३८६.२५ | (-३०० 
उपजिवीका निर्माण 
योजना (२४०६ ए२२९) | २१- पुरवठा व | 300.00 २१०.०० ७०.०० | १४०.०० | (-१००) 
(अनिवार्य) सामुग्री 
५०- इतर खर्च ७५०.०० ५२५.०० १५६.३४ | ३६८.६६ | (- 300) 
२. | शासकीय ०२- मजूरी ७७७.४२ ७७७.४२ ७७७.२२ | ०.२० | (+ Goo) 
अभिकरणाकडून 
समुपयोजन (बांबू) 
(२४०६ ०४९९) 
(अनिवार्य) 


२. पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. 
त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर 
निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३५/फ-२ 


३. सदर शासन आदेश, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३६/व्यय-१०, दि.२१.०३.२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१८१७५४००१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, aad ie 
PANDHARE 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने), 

महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) / (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) & अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 
५ महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ ठाणे. 
७ वित्तविभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 
८) नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१०) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 
११) ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


